सन २०२२-२३ करीता, कृषि विद्यापीठांच्या 
कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रिम करिता 
अनुदान वितरीत करणेबाबत (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२६/७अे, 
दिनांक : १८ जुलै, २०२२. 


वाचा :- १. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०५.०४.२०२२ चे अर्धशासकीय पत्र 
२.नियंत्रक, महात्मा HS कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र 
क्र. मफुकृवि/लेखा-२/६५/२०२२, दि. ०५.०५.२०२२ 
३. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
क्र. डॉ.बासाकोकृवि/ळेखा-३/गृह.अ./४२/२२, दि.२८.०४.२०२२. 
प्रस्तावना:- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या परिपत्रकान्वये 


अनिवार्य आणि कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या निधी वितरणाची मर्यादा ६०% विहीत करण्यात आली आहे. 


त्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी नियंत्रक, महात्मा Ho कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी उपरोक्त 


संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये तसेच नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांनी 


उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम (अनिवार्य) ६२१६ 


०२०१, ५५- कर्जे व आगाऊ रकमा करीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी 


वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 


कृषि व पदुम विभागाच्या “अनिवार्य खर्च”अंतर्गत मागणी क्र.डी-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६२१६- 


गृहनिर्माणासाठी कर्जे ळेखाशिर्ष ६२१६ ०२०१ कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्निमे, बाब क्र. 


५५- कर्ज व आगाऊ रकमा खाली रु.६०.२५ लाख (अक्षरी रुपये साठ लाख, पंचवीस हजार फक्त) इतका 


निधी पुढील प्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२६/७अे, 


(रु. लाखात) 
अ.क्र लेखाशीर्ष (अनिवार्य) सन २०२२-२३ कृषि विद्यापीठे विभागाकडून 
करीता अर्थसंकल्पीत वितरीत करावयाचे 
तरतूद अनुदान 
१ २ ३ 8 4 
q मागणी क्र.डी-११, १००.४३ ३०.२५ 
६२१६- गृहनिर्माणासाठी कर्जे, डॉ.बाळासाहेब 
८०-सर्वसाधारण, ८०० इतर सावंत कोकण कृषि 
कर्जे,(००)(०१) कृषि विद्यापीठांच्या विद्यापीठ,दापोली 
कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रीम (अनिवार्य) महात्मा फुले कृषि ३०.०० 
६२१६ ०२०१, ५५- कर्जे व आगाऊ रकमा विद्यापीठ, राहुरी 
एकूण १००.४३ ६०.२५ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून सदर निधी खर्च 


करतांना संबंधितांनी राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहित तरतुदी व अटी 


शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून 


दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भ क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात, तसेच महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील 


परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा 


अनौ. संदर्भ क्र.२१३/२०२२/व्यय-१, दि.२९.६.२०२२ सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०७१८१५४५४२६८०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MITALI KALPESH 


CHAUDHARI 


lly signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
5.4.20=22dfe162525b696c 1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4cadbb3cd5 
0474dcc58f, postalCod 
ber=60AE0791D92611A135CE51ASEE439203FDBDB395146D132 
620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH CHAUDHARI 


(मिताली चौधरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१२६/७अे, 


AD 


) महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 
) 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


ल 


3 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी जिल्हा अहमदनगर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


mn 


9 


eS 


vo 


qo) Fear लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

११) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

92) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का. ६ओ /२अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० 032, 
१४) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


